नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते, प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१००/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०४ ऑक्टोबर, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./सा बां प्रादेविना/प्रआ/दर्जोन्नत/नाशिक/९६/२०२०, दि.०८/०१/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते, प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांनी सदर रस्ता दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा तालुक्‍यातील 
खालील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत 
आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जान्नत दर्जान्नती 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | नंतरचा 
क्रमांक व एकूण लांबी | क्रमांक 
लांबी (कि.मी) 
Z रामा ७-पासून वीरगाव डोंगरेज इतर जिल्हा मार्ग - | (०/००ते 23/400)| २३.५०० | प्रमुख जिल्हा 
वटार विंचुरे किकबारी तळवाडे ५७ २३.५०० कि.मी. कि.मी. । मार्ग-१८८ 
दिगर भवाडे रस्ता . 
२. रामा २५७-ते पिपळदर मुंजवड इतर जिल्हा (o/ood ८/८००) | १५.८०० | प्रमुख 
खमताणे निरपूर तिळवण रस्ता. मार्ग- ०८ ८.८०० कि.मी. कि.मी. । जिल्हा 
ग्रामीण मार्ग- २९ (०/ ood 3/0 ०) मार्ग-१ ८९ 
३.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- २०४ | (०/००ते २४००) 
२.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-१८३ | (०/००ते 2/00) 
२.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१००/नियोजन-२ 


महामार्ग ७५२-७ वनोली ते इतर जिल्हा मार्ग- | (०/००ते ९/५००) | ३४.४०० | प्रमुख 
det खजोरण कपालेश्वर ०७ ९.५०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
मोरकुरे पठावे दिगर पिसोरा |इतर जिल्हा मार्ग- | (०/००ते 2/400) मार्ग-१९० 
महारदार ते साल्हेर रस्ता. ६० २.५०० कि.मी. 
इतर जिल्हा मार्ग- | (०/००ते ११/५००) 
१३ ११.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-४२ | (०/००ते ३/९००) 
३.९०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-२१२ | (०/००ते ६/००) 
६.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- (०/००ते १/००) 
१४८ १.०० कि.मी. 
एकूण ७३.७०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील मधील नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७३.७०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(४५२३.८१०--७३.७००) म्हणजेच ४५९७.५१० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्तयांच्या एकूण 
लांबीत ५५.८०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२९७६.६००-५५.८००) म्हणजेच २९२०.८०० 
कि.मी. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १७.९०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(९८०५.७७८०-१७.९००) म्हणजेच ९७८७.८८० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१००४१६५०२६९०१८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१००/नियोजन-२ 


३) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


& 


S 


रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
१०) निवडनस्ती. 


(३ 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


